सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापना 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २१ ] 


गुरुवार , दिनांक २६ मे २०१६ : ज्येष्ठ ५ , शके १९३८ 


[ किंमत : १८ रुपये 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे | भाग एक- अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक -अ , चार - अ, चार -ब व ५४६ आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ५५० व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ५५१ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

५६७ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


GovernmentofMaharashtra 
Urban Development Department 
Mantralaya , Mumbai 400 032. 

Dated : 9th May, 2016 . 


ORDER 


The Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 : 
No. TPS - 3414/ 166 / CR- 94/ 2014/ UD - 30 : - - 
Whereas, the Government vide Urban Development 
Department s Notification No . TPS - 3484/ 1127/ CR 
118 ( B )/UD -6 , Dated 20th April 1985 , had approved 
the Development Plan of Osmanabad city (first Re 
vised ) (here in after referred to as “ the said Develop 
ment Plan ” ) under section 31( 1 ) of the Maharashtra 
Regional & Town Planning Act, 1966 (Maharashtra 
Act No. XXXVII of 1966 ) ( here in after referred to as 
" the said Act” ) and the same came into force with ef 
fect from the 1st June 1985 ; 
औ. भाग १ - २१ 


____ And whereas, inthe said Development Plan, the 
land under Survey No. 12 ( pt.), admeasuring 0 .69 Ha. 
and Survey No. 13 ( 1 ) (pt.), admeasuring 0 .42 Ha.of 
Mouja Osmanabad , Tq . Osmanabad was reseved as 
“ Site No.68 - Extension to Civil Hospital” and “ Site 
No. 67 Primary School and Play Ground ” respectively. 
The appropriate authority for Site No.68 was Civil 
Surgeon , Osmanabad and for Site No.67 was Mu 
nicipal Council, Osmanabad . (here in after referred to 
as “the said authority "); 

where as , the Government vide Urban Develop 
ment Department s NotificationNo . TPS 3409 /1256/ 
CR - 299 / 2009/-UD30 ,Dated 4th April 2012 ,has sanc 
tioned the second revised Development Plan ( Partly ) 
of Osmanabad City under section 31 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 
(Maharashtra Act No . XXXVII of 1966 ) (here in af 
ter referred to as " the said Act” ) and the same came 
into force with effect from the 15th May, 2012 ; 


५४६ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५ , शके १९३८ 

५४७ 
And whereas,in the said sanctioned Second Re And whereas, the Hon be Bombay High Court 
vised Developmentplan , the land under Survey No. 12 

Bench at Aurangabad vide their decision dated 
(pt.), admeasuring 0 .69 Ha. and Survey No . 13 (1) ( pt.), 

16th August , 2013 in Writ Petition No . 9292 / 2011 di 
admeasuring 0 . 42 Ha. of Mouja Osmanabad , Tq . 

rected the Government to issue notifiction under sec 

tion 127 (2 ) of the said Act regarding lapsing of reser 
Osmanabad ,more particularly described in the sched 

vation clamped on the said land ; 
ule appened here to (hereinafter referred to as “ the said 
Land ”) is reserved as “ Site No. 102 - Extension to Civil And whereas, it is accordingly expedient to no 
Hospital” and “ Site No. 97 - Primary School and Play 

tify that the reservations on the said land, hasbeen lapsed 
Ground” respectively . The Appropriate Authority for 

with respect to the sanctioned second revised Devel 

opment Plan ofOsmanabad city; 
Site No. 102 is Civil Surgeon , Osmanabad and for 
Site No.97 is Municipal Council , Osmanabad ; 

Now , therefore, in exercise of the powers con 

ferred by subsection , ( 2 ) of section 127 of the said Act 
And whereas, the said land have not been ac 

and of all other powers enabling it in that behalf , the 
quired by the said Appropriate Authorities within ten 

GovernmentofMaharashtra hereby notifies that “ Site 
years from the date on which the said Development No . 102 Extention to Civil Hospital” and “ Site No. 97 
Plan came into force; 

Primary School and Play Ground ” reserved in the Sec 

ond Revised Development Plan on the said land stands 
And whereas, the owners of said land have is 

lapsed and the said land stand released from the re 
sued notice dated 23.09.2002 and dated 2 .06 .2005 

spective reservations and shall be availble to the land 
under section 127 ( 1 ) of the said Act (hereinafter re owner for the purpose of development as otherwise 
ferred to as “ the said Notice ” ) to the said authorities, permissible in the case of adjacent land under the Sec 
being the Appropriate Authority, and informed that the 

ond Revised Development Plan . 
said land has notbeen acquired by the said authority , 

1 . A copy of the part plan showing details of the 
within the stipulated period ; 

area which have been lapsed from reservation vide 

this order, is available in the office of the Chief officer , 
And whereas, even after service of the said No 

Osmanabad MunicipalCouncil, during office hours on 
tice as aforesaid , the said land has not been acquired 

all working days for inspection ofpublic upto one month . 
within a stipulated period from the date of the service 
of said Notice under subsection ( 1 ) of section 127 of 

2 . This Order shall also be available on the Gov 
the said Act,by the said authority ; 

ernmentwebsite atwww . urban.maharashtra . gov .in 


SCHEDULE 


Sr.No. Mouja , Tq. , Dist. 


Survey No. 


Area of the 

land 


Reservation of Second Revised 
Sanctioned Development Plan 


Survey No. 12 

(pt.) 


0 .69 
Hectare 


“ Site No. 102 Extention to Civil Hospital” 


Mouja Osmanabad , 
Tq. Dist. Osmanabad 


Survey No. 13 /1 0.42 

Hectare 


“ Site No . 97 - Primary School and Play 
Ground 


( pt.) 


By order and in the name of the Government ofMaharahtra , 


( M .M . Patil) 
under Secretary to Government 


५४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ मे , २०१६ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने, उक्त जागा, उक्त पहिली सुधारीत 
विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीमध्ये 
संपादन केलेली नाही; 


आदेश 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम 
१२७ चे उपकलम ( १ ) नुसार , समूचित प्राधिकरण असलेल्या सिव्हील 
सर्जन , उस्मानाबाद व नियोजन प्राधिकरण तथा नगरपरिषद , उस्मानाबाद 
यांचेवर अनुक्रमे दिनांक २३.९ .२००२ व दिनांक २.६. २००५ रोजी सुचना 
( यापुढे “ उक्त सुचना ” असे संबोधिले आहे ) बजावली असून , समूचित 
प्राधिकरणाने व नियोजन प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली 
नसल्याचे कळविले आहे ; 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६: 
क्र .टिपीएस - ३४१४/१६६/ प्र. क्र - ९४/ २०१४ / नवि- ३० :- ज्याअर्थी, उस्मानाबाद 
शहराची पहिली सुधारीत विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्र . 
३७) ( यापुढे "उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे ) चे कलम ३१ उपकलम 
( १ ) अन्वये शासनाने नगर विकास विभागाचे अधिसुचना क्र .टिपीएस 
३४८४/ ११२७/ सीआर- ११८( बी )/ नवि -६ , दिनांक २०.४ .१९८५ अन्वये मंजूर 
केली असून , ती दिनांक १ .६ . १९८५ पासून अंमलात आली होती . ( यापुढे 
" उक्त विकास योजना " असे संबोधिले आहे); 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे 
उपकलम ( १ ) नुसार , उक्त सूचना बाजवल्यानंतरही उक्त प्राधिकरणाने 
विहित कालावधीत उक्त जागा सपांदन केली नाही; 


आणि ज्याअर्थी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
दाखल सदर जागेबाबतच्या रिट याचिका क्र .९२९२/ २०११ मध्ये मा . न्यायालयाने 
दिनांक १६ .८. २०१३ रोजीच्या निर्णयान्वये , उक्त जमिनीवरील आरक्षणे 
व्यपगत झाल्याबाबत उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ ( २) अन्वये अधिसूचना 
निर्गमित करण्यासाठी शासनास निर्देशित केलेल आहे ; 


आणि ज्या अर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , मौजे उस्मानाबाद 
येथील स .नं . १२ ( पैकी ) क्षेत्र ०. ६९ हे . व स.नं . १३ ( १ ) पैकी ४२ आर या 
जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे ) अनुक्रमे आ .क्र .६८ 
“ एक्स्टेन्शन टू सिव्हील हॉस्पिटल " व आ .क्र . ६७ “ प्राथमिक शाळा व 
खेळाचे मैदान ” करीता आरक्षित होती व सदर आरक्षण क्र .६८ चे समूचित 
प्राधिकरण सिव्हील सर्जन उस्मानाबाद व आ . क्र . ६७ चे नियोजन प्राधिकरण 
तथा नगर परिषद , उस्मानाबाद हे होते. ( यापुढे " उक्त प्राधिकरण " असे 
संबोधिले आहे ); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ उपकलम ( २ ) 
नुसार , उक्त जागेवरील दुसऱ्या सुधारीत विकास योजनेमधील आरक्षण 
व्यपगत झाल्याबाबत अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उस्मानाबाद शहराची दुसरी सुधारीत विकास 
योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उपकलम ( १ ) अन्वये , शासनाने 
नगर विकास विभागाचे अधिसूचना क्र .टिपीएस - ३४०९/ १२५६ /सीआर - २९९ / 
२००९ / नवि- ३० , दिनांक ४. ४.२०१२ अन्वये भागशः मंजूर केली असून ती 
दिनांक १५.५ .२०१२ पासून अंमलात आली आहे ; 


आता, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ उपकलम ( २) नुसार 
प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील , उस्मानाबाद शहराच्या 
दुसऱ्या सुधारीत विकास योजनेमधील “ आ .क्र . १०२, एक्स्टेन्शन टू सिव्हील 
हॉस्पिटल ” व “ आ .क्र .९७, प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” ही आरक्षणे 
व्यपगत झाल्याचे याद्वारे अधिसूचित करीत आहे . अशाप्रकारे उक्त दोन्ही 
आरक्षणातून मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय 
भूवापराप्रमाणे जमिन मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त सदर दुसऱ्या भागशः मंजूर सुधारीत विकास 
योजनेमध्ये , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली , मौ . उस्मानाबाद येथील 
स.नं .१२ ( पैकी ) क्षेत्र ०.६९ हे. व स.नं . १३( १) ( पैकी ) ०.४२ हे . जागा 
( यापुढे “ उक्त जागा " असे संबोधिले आहे ) अनुक्रम आ .क्र .१०२ “ एक्स्टेन्शन 
टू सिव्हील हॉस्पिटल व आ .क्र .९७ “ प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान " 
करीता आरक्षित अहे व सदर आरक्षण क्र . १०२ चे समुचित प्राधिकरण 
सिव्हील सर्जन , उस्मानाबाद व आ .क्र . ९७ चे नियोजन प्राधिकरण तथा 
नगर परिषद हे आहेत ; 


१. प्रस्तूत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या 
भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, नगर परिषद, उस्मानाबाद यांच्या कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात 
आली आहे . 


२. सदर आदेश विभागाच्या www. urban. maharashtra. 
gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे. 


अ . क्र . 


मौजे तालुका व जिल्हा 


सर्व्हे क्रमांक 


जागेचे क्षेत्र 


दुसऱ्या मंजूर सुधारीत विकास योजनेतील प्रस्ताव 


स .नं .१२ ( पैकी) 


०. ६९ हे . 


“ आ .क्र .१०२ , एक्स्टेन्शन टू सिव्हील हॉस्पिटल " 


मौ . उस्मानाबाद , 

ता . व जि . 
उस्मानाबाद 


स.नं.१३ (१) ( पैकी ) 


०. ४२ हे . 


“ आ .क्र . ९७, प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने , 


( म . मो . पाटील ) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५, शके १९३८ 

५४९ 
ted his report to the Government vide his Marathi 

letter No. 9a4ftea fà . ut qully (G . 1.)/ aluft/ 3t5qla / 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
Urban development Department. 

HEYİHEN./ 1915 , Dated the 28th August, 2014 ; 
Mantralaya , Mumbai 400 032 . 

And whereas, in accordance with sub 

section ( 3 ) of section 31 of the said Act, the Gov 
NOTIFICATION 

ernment of Maharashtra has taken into consid 
Date - 17th May, 2016 

eration the objections and suggestions received 

and the report of the said Officer; 
The Maharashtra Regional & Town Plan 

And whereas, the Government of 
ning Act, 1966 

Maharashtra has sanctioned the draft Develop 
No. TPS - 3014 /286 /CR - 192 ( A )/ 2014 /UD 

mentPlan of the Vaijapur Municiapal Council as 
30 : Whereas , in accordance with sub section 

regareds the said Excluded Parts in terms of E .P . 
( 1 ) section 31 of the Maharashtra Regional and 

Nos . 1 to 10 , as specified in the Schedule vide 
Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. 

urban Development Departmert s Notification No . 
XXX VII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the 

TPS - 3014 /286 /CR - 192 / 2014 /UD - 30 , deted 20th 
said Act") the Government of Maharashtra has 

August, 2015 (hereinafter referred to as the said 
Sanctioned a part of the draft Development Plan 

Notification " ) published in the Official Gazette , 
for the area within the limits of the Vaijapur Mu 

Part 1 - A , Aurangabad Divisional Supplement, 

dated 11th February , 2016 ; 
nicipal Council , (Dist. Aurangabad ) (hereinafter 
referred to as " the said Development Plan ") vide 

And whereas, in the said Notification , the 
Urban Development Department s Notification 

excluded part in terms of E .P .- 1 was kept in abey 
No . TPS - 3012/591/CR - 94/ 2012 /UD - 30 , dated 

ance in view of order of the Hon . High court in 
21 st December, 2012 published in the Official 

case No . 249 / 2013. 
Gazette , Part I-A , Aurangabad Divisional Supple 

And whereas , Hon , High Courthas given 
ment, dated 2nd March , 2013 ; 

finaldecision in case No. 248 /2013 ; 
And whereas , the Government published 

Now therefore , in exercise of the powers 
the proposed modifications of substantialnature 

conferred on it by the sub section ( 1) of section 
as the excluded pars of the said Development 

31 of the said Act all other powers enabling it in 
Plan (hereinafter referred to as “ the said Ex 

that behalf , and after consulting the Director of 
cluded Parts " ) vide Urban Development 

Town Planning ,maharashtra State , the Govern 
Department s Notice No. TPS - 3012/591/CR 

ment, of Maharashtra hereby sanctions the Draft 
94 (A )/ 2012 /UD - 30 , dated 21st December, 2012 

Developmentplan of the Vaijapur Municiapl Coun 
(hereinafter referred to as “ the said Notice " ), pub 

cil as regards the Excluded part in terms of E . P . 
lished in the OfficialGazette , Part I- A , Aurangabad 

No . 1 as specified in the Schedule of Modifica 
Divisional Supplement, dated 22 nd March , 2013 

tion and annexed hereto , which shall be a part of 
on Pages Nos . 8 to 10 , Corrigendum published 

the final Development plan of the Vaijapur Mu 
on dated 24th June 2014 on pages No . 1 & 2 for 

nicipalCouncil as regards the excluded part. 
invitin suggestions / objection from the general 

The Final Development Plan in respect 
public under second proviso to sub section (1 ) 

of the Excluded Part in term of E . P . - 1 of the 
of section 31 of the said Act; 

Vaijapur Municipal Council shall com into force 
And whereas , in accordance with sub 

after one month from the date of publication of 
section ( 2 ) of section 31 of the said Act, theGov 

this notification in the OfficialGazette . 
ernment, vide the said Notice , appointed the then 

This Notification shall also be availabe on 
Deputy Directior of Town Planing , Aurangabad 

Governmentweb site - 
Division , Aurangabad as “ the Officer ” to hear the 
persons submitting objection or suggestions in 

www .maharashtra . gov.in 
respect of the proposed modifications of sub 
stantial nature and to submit his report to the 

By order and in the name of Governor of 
Government (hereinafter referred to as “ the said 

Maharashtr , 
officer" ) 
And Whereas , the said Officer submit 

(M . M . Patil) 
Under Secretory to Government 


५५० 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५, शके १९३८ 

SCHEDULE ‘A ’ 


Development Plan of Vaijapur (Second Revised ) 


Accompaniment of Government Notice No . TPS- 3014 /286 / C .R . 192 ( A )/21014/UD - 30 


Date - 17th May, 2016 


SCHEDULE OF MODIFIACTIONS OF SUBSTANTIAL NATURE 


Sr. Excluted Site No./ 
No . Part No . | Location 


Proposal 
as per 
Plan 
Published 
under 
section 
26 of M . R . 
& T. P . 
Act. 1966 


Proposal as 
per plan 
submitted to 
the Government 
for sanction 
udner section 3 
O of the M . R . 
& T . P . 
Act. 1966 


Modification of 
substantial 
nature as 
proposed by the 
Government 
undr Section 
31 (1 ) of the 
M . R . & T. P . 
Act. 1966 


Modification 
sanctioned by 
the Government 
under Section 
31. ( 1 ) of the 
M . R . & T. P . 
Act. 1966 


1. 


2. 


3. 


4 . 


1. 


5 . 


7 . 


1. 


EP - 1 


Town Hall 


Site No . 
84 S . No. 
271 (pt.) 


" Site No . 84 - 
Town Hall” is 
deleted and area 
so deleted is 
included in 
residentalzone , 
thesite deleted is 
shifted in S . No. 
62 towards 
south of 18 Mt. 
wide East - 
West D .P . Road . 


" Site No . 84 - “ Site No . 84 - 
Town Hall” is Town Hall” is 
proposed to be shifted from S . 
shifted from S . No. 271 ot S . 
No . 271 to S . No . No . 62 Towards 
62. towards South of 18 Mt. 
south of 18 Mt. wide East - 
wide East - West West D . P . Road 
D . P . Road and and area of S . 
area of S . No . No . 271 thus 
271 thus re released is 
leased is pro included in 
posed to be residential zone 
included in as shown on 
residential zone. plan . 


By order and in the name of Governor of Maharashtra. 


(M . M . Patil) 
Under Secretory to Government 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५ , शके १९३८ 

५५१ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी श्री . आ . पां . कानडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद 

यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 

हा श्रीमती . र . र . तेहरा , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अपर 
प्रमुखजिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
पहा :- १ . श्री . आ . पां .कानडे, दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , उस्मानाबाद 

उस्मानाबाद , ०५ मार्च, २०१६ . 
यांचे पत्र जा . क्रं . १९७६ /१६, दिनांक ०५ मार्च, २०१६ अन्वये सादर केलेला 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आर. आर . देशमुख , 
आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ २०२९ / २०१६.- श्री . आ . पां . कानडे, दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक १७ मार्च, २०१६ ते १९ मार्च, २०१६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 

पहा :- १. श्री . आ . पां . कानडे, दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर, उस्मानाबाद 
१९८१, मधील नियम - ५० नुसार मंजूर करण्यांत येवून , सदरील कालावधीत 

यांचे पत्र जा . क्रं . १८३३ / १६ , दिनांक ०२ मार्च, २०१६ रोजी सादर केलेला 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . पां . कानडे हे दिवाणी न्यायाधीश , 

२. श्री . आ . पां .कानडे, दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, उस्मानाबाद यांचे पत्र 
व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जा . क्रं . १९७५/ १६ , दिनांक ०५ मार्च, २०१६ रोजी सादर केलेला वैद्यकीय 
जर श्री . आ . पां . कानडे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 

व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र . 
न्यायाधीश, व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

आदेश 
( दोन ) 
श्री . आ . पां . कानडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार करितात - 
हा श्रीमती . र. र . तेहरा , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अपर 

क्र . काव्यवि । ( प्रशा ) / २००० / २०१६ :- श्री . आ . पां . कानडे, दिवाणी 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक २ मार्च, २०१६ ते ४ 
उस्मानाबाद , ०८ मार्च, २०१६ . 

मार्च, २०१६ या ( ०३ ) तीन दिवसांची वैद्यकिय कारणावरून परिवर्तीत रजा 
आर . आर . देशमुख , 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम -६१ नुसार मंजूर 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 

करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . पां . कानडे हे दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . आ . पां .कानडे, दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्रं . १९७४/ १६, दिनांक ०५ मार्च, २०१६ अन्वये सादर केलेला 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


जर श्री . आ . पां . कानडे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


आदेश 


( दोन ) 


श्री . आ . पां . कानडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री .दि . भा .बांगडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 


उस्मानाबाद , ०५ मार्च, २०१६ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ २००१/ २०१६.- श्री . आ . पां . कानडे, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०८ मार्च, २०१६ ते १० मार्च, २०१६ 
या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ , मधील नियम - ५० नुसार मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . पां . कानडे हे दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . आ . पां . कानडे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


( दोन ) 


५५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

जर श्री . सु. रा. पडवळ हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
पहा :- १. श्री . शौ . बा . देसाई , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , 

( दोन ) 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्रं . १७५९/ १६ , दिनांक ०१ मार्च, २०१६ अन्वये 

श्री . सु. रा .पडवळ, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
आदेश 

श्री . दि . भा . बांगडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अपर मुख्य 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
करितात - 

उस्मानाबाद , ०८ मार्च, २०१६ . 
क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ १९३३/ २०१६. - श्री . शौ . बा . देसाई , ३ रे सह दिवाणी 

आर . आर . देशमुख , 
न्यायाधीश , व. स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 
दिनांक ०८ मार्च, २०१६ ते ११ मार्च, २०१६ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार 
(रजेमागील दिनांक ०७ मार्च, २०१६ आणि रजेपुढील दिनांक १२ व १३ 
मार्च,२०१६ या तीन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
येवून , दिनांक ०६ मार्च, २०१६ रोजी न्यायीक अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेनंतर 
पासून ते दिनांक १४ मार्च, २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय पहा :- १. श्री . शौ . बा. देसाई , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . २२५० / १६, दिनांक १६ मार्च, २०१६ अन्वये 
। रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . शौ . बा . देसाई हे ३ रे सह दिवाणी सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 
न्यायाधीश, व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

आदेश 
जर श्री . शौ . बा . देसाई हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
( दोन ) 

करितात - 
श्री. शौ . बा . देसाई , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अपर 

___ क्र . काव्यवि / (प्रशा) / २३२३/ २०१६ :- श्री . शौ . बा . देसाई , ३ रे सह 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 

दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार ह श्री . दि . भा . बांगडे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अपर मुख्य न्यायादंडाधिकारी, 

यांची दिनांक १६ मार्च, २०१६ ते २३ मार्च, २०१६ या ( ०८ ) आठ दिवसांची 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ , मधील नियम - ५० 

नुसार (रजेपुढील दिनांक २४ मार्च, २०१६ ते २७ मार्च, २०१६ या चार 
उस्मानाबाद , ०४ मार्च, २०१६ . 

दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , सदरील कालावधीत 
आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 

मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . शौ . बा . देसाई हे ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . शौ . बा . देसाई हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व .स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ . श्री . सु . रा. पडवळ, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे पत्र 
जा .क्र .१२८१/१६, दिनांक ०८ मार्च, २०१६ अन्वये सादर केलेला विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ २०४२/ २०१६,- श्री . सु. रा.पडवळ , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक ०९ मार्च, २०१६ ते ११ मार्च, २०१६ या ( ०३ ) तीन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , मधील 
नियम- ५० नुसार (रजेपुढील दिनांक १२ व १३ मार्च,२०१६ या दोन दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , सदरील कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . सु . रा. पडवळ हे मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


श्री . शौ . बा . देसाई , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अपर 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . रा . खं.राजेभोसले , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , १६ मार्च, २०१६ . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५ , शके १९३८ 


५५३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . श.इ. पठाण , जिल्हा न्यायाधीश - २, उस्मानाबाद यांचे पत्र 
जा . क्र . २१७७/ १६ , दिनांक ११ मार्च, २०१६ रोजी सादर केलेला विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ २३२० / २०१६.- श्री . श. इ.पठाण , जिल्हा न्यायाधीश 
२ , उस्मानाबाद यांची दिनांक २१ मार्च, २०१६ ते २३ मार्च, २०१६ या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , 
मधील नियम -५० नुसार (रजेमागील दिनांक २० मार्च, २०१६ आणि रजेपुढील 
दिनांक २४ मार्च, २०१६ ते २७ मार्च, २०१६ या पाच दिवसाच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १९ मार्च, २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २८ मार्च, २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . श. इ. पठाण हे जिल्हा न्यायाधीश - २ , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . श.इ. पठाण हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश- २, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . श.इ .पठाण , जिल्हा न्यायाधीश - २, उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . श. अ. अ.र. औटी,जिल्हा न्यायाधीश- ३, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . स . स . पाटील हे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , परंडा म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . स . स. पाटील हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, परंडा म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . स. स. पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग, परंडा यांच्या सदरील रजेच्या /सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती.दि .शि .चोथे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, परंडा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 
उस्मानाबाद , १६ मार्च, २०१६ . 

आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


११ 


येतो . 


उस्मानाबाद , १६ मार्च, २०१६ . 


आर. आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ . श्री . नि . चं.पवार , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वाशी यांचे पत्र 
जा . क्र . ९६० /१६, दिनांक १५ मार्च, २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ २२९९ / २०१६ - श्री .नि . चं.पवार , दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, वाशी यांची दिनांक २१ मार्च, २०१६ ते 
२३ मार्च, २०१६ या ( ०३) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार (रजेमागील 
दि . २० मार्च, २०१६ आणि रजेपुढील दिनांक २४ मार्च, २०१६ ते २७ मार्च, 
२०१६ या पाच दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , 
दिनांक १९ मार्च, २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक २८ मार्च, २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .नि . चं. पवार हे दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , वाशी म्हणून काम पहातील . 

जर श्री .नि . चं.पवार हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , वाशी म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री. नि . चं.पवार , दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , 
वाशी यांच्या सदरील रजेच्या /सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . म. ता . खराडे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, वाशी यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , १६ मार्च, २०१६. 

आर. आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ . श्री . स. स. पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , परंडा यांचे 
पत्र जा . क्र . ६६७/१६, दिनांक ०२ मार्च, २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ २३०० / २०१६ - श्री . स . स. पाटील, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , परंडा यांची 
दिनांक २१ मार्च, २०१६ ते २३ मार्च, २०१६ या ( ०३) तीन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम - ५० नुसार 
( र जे मागील दिनांक २० मार्च , २०१६ आणि रजे पुढील 
दिनांक २४ मार्च, २०१६ ते २७ मार्च, २०१६ या पाच दिवसाच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १९ मार्च, २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २८ मार्च, २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यन्त 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


१२ 


५५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १९ मार्च, २०१६ 

रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २५ मार्च, २०१६ रोजी कार्यालयीन 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वेळेनंतर पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
पहा :- १ . श्री .उ.प्र .कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उमरगा 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . नि . ला .काळे हे दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , 
यांचे पत्र जा . क्र . ५५८ /१६, दिनांक १४ मार्च, २०१६ रोजी प्राप्त झालेला 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

उमरगा म्हणून काम पहातील . 

जर श्री .नि . ला . काळे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
आदेश 

न्यायाधीश , व स्तर , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 

( दोन ) 
करितात - 

श्री .नि . ला . काळे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांच्या सदरील 
क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ २२९८/ २०१६ . - श्री .उ.प्र .कुलकर्णी, सह दिवाणी 

रजेच्या /सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांची दिनांक २८ चि , २०१६ ते 

श्री .उ . प्र. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , उमरगा यांच्याकडे 
३० मार्च, २०१६ या (०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 

ठेवण्यांत येतो. 
सेवा (रजा) नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार ( रजेपुढील दिनांक 
२६ व २७ मार्च, २०१६ या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर उस्मानाबाद , १६ मार्च, २०१६. 
करण्यांत येवून , दिनांक २५ मार्च, २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 

आर . आर . देशमुख , 
ते दिनांक ३१ मार्च, २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यन्त मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .उ.प्र. कुली हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , उमरगा म्हणून काम पहातील . 


१४ 


जर श्री . उ. प्र. कुलकर्णी हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


( दोन ) 


पहा :- १. श्रीमती.र.र. तेहरा, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . २०२८ /१६ , दिनांक ०९ मार्च, २०१६ रोजी 
सादर केलेला विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 


श्री . उ.प्र. कुलकर्णी सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा 
यांच्या सदरील रजेच्या/सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . नि . ला . काळे , दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो. 


२. श्रीमती.र.र. तेहरा २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . २०९२/ १६,दिनांक ११ मार्च, २०१६ रोजी सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील वाढीव परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
३. श्रीमती.र.र.तेहरा २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . २१८९/ १६,दिनांक १५ मार्च, २०१६ रोजी सादर केलेले 
वैद्यकीय व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र . 


उस्मानाबाद , १६ मार्च, २०१६ . 

आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


आदेश 


१३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ . श्री . नि . ला . काळे. दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उमरगा यांचे पत्र 
जा . क्र . ५५७/ १६, दिनांक १४ मार्च, २०१६ रोजी प्राप्त झालेला विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / २२९६/ २०१६ :- श्रीमती.र.र. तेहरा, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ,व. स्तर, व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक ०९ मार्च, २०१६ ते ११ मार्च, २०१६ या ( ०३ ) तीन दिवसाची 
वैद्यकीय करणावरून ,परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ , मधील नियम -६१ नुसार (रजेपुढील दिनांक १२ व १३ मार्च, २०१६ 
या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येते . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती.र.र. तेहरा या २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व . स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद म्हणून 
काम पहात आहेत . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ २२९७/ २०१६.- श्री .नि . ला .काळे, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर ,उमरगा यांची दिनांक २१ मार्च, २०१६ ते २३ मार्च, २०१६ या 
( ०३) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ , मधील नियम - ५० नुसार (रजेमागील दिनांक २० मार्च, २०१६ 
आणि रजेपुढील दिनांक २४ व २५ मार्च, २०१६ या तीन दिवसाच्या 


___ जर श्रीमती.र.र. तेहरा ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


१५ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५ , शके १९३८ 

५५५ 
( दोन ) 

१६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
श्रीमती.र .र. तेहरा , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, व अपर 

पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१. ७.२०१५ . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या 

२) श्री .एम . एस . बोराळे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे असलेला दिवाणी न्यायाधीश , 

निलंगा यांची दिनांक ३ . ३.२०१६ ते ५.३. २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 
व .स्तर , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री .दि . भा .बांगडे, सह 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
यांनी पाहिला . 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
उस्मानाबाद , १६ मार्च, २०१६ . 

आदेश 
आर . आर . देशमुख , क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ९४२/ २०१६ - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 

हे श्री . एम . एस . बोराळे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, निलंगा 
यांची दिनांक ३.३ .२०१६ ते ५.३. २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २.३ . २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 

वेळेनंतर पासून ते दिनांक ६.३. २०१६ रोजीचे लातूर येथील कार्यशाळेपूर्वी 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री .एम .एस . बोराळे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पहा : - १ . श्री .व. आ . पोकळे, जिल्हा न्यायाधीश - १ , भूम यांचे पत्र जा . क्र . 

पदावर नेमण्यात येईल . 
५५४ / १६ , दिनांक १० मार्च, २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज. 

श्री . एम . एस . बोराळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ रे 

सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 
आदेश 

तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 

श्री .एम. एस . बोराळे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
निर्गमीत करितात - 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
क्र . काव्यवि / (प्रशा) / २२९५ / २०१६ - श्री . व. आ . पोकळे, जिल्हा ठेवण्यात येईल . 
न्यायाधीश-१, भूम यांची दिनांक २१ मार्च, २०१६ ते २३ मार्च, २०१६ या 

लातूर , ३ मार्च, २०१६. 
( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 

( व्ही . डी . डोंगरे ) 
१९८१ , मधील नियम - ५० नुसार (रजेमागील दिनांक २० मार्च, २०१६ आणि 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
रजेपुढील दिनांक २४ मार्च, २०१६ ते २७ मार्च, २०१६ या पाच दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १९ मार्च, २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २८ मार्च, २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .व . आ .पोकळे हे जिल्हा न्यायाधीश -१ , 

पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१ .७.२०१५ . 
भूम म्हणून काम पाहतील . 

२) श्रीमती.ए .ए . गोडसे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

लातूर यांची दिनांक ८.३.२०१६ ते ११.३.२०१६ पर्यंतची (०४) दिवसाची 
जर श्री .व . आ . पोकळे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
न्यायाधीश -१ , भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
__ ( दोन ) 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
श्री .व. आ .पोकळे, जिल्हा न्यायाधीश- १, भूम यांच्या सदरील रजेच्या / 

कार्यालयीन आदेश 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री .ग . सो .ढोबळे , 

क्र . काव्यवि / ( प्रशा) / ९६८/ २०१६ - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ , भूम यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

लातूर हे श्रीमती.ए. ए. गोडसे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
उस्मानाबाद , १६ मार्च, २०१६ . 

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांची दिनांक ८ .३.२०१६ ते ११.३. २०१६ 

पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ७.३. २०१६ 
आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 

रोजी महाशिवरात्री व रजेच्या पुढे दिनांक १२.३ .२०१६ व १३.३ .२०१६ रोजी 
अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ६ .३.२०१६ रोजीचे कार्यशाळेनंतर 


१७ 


१९ 


५५६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
पासून ते दिनांक १४.३.२०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत औरंगाबादचेस्विकृत सदस्य म्हणुन उपनिबंधक , सहकारी संस्था , ता . औरंगाबाद 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

यांना नामनिर्देशित करीत आहे. तसेच त्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार 
श्रीमती ए.ए . गोडसे , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

समिती, औरंगाबाद च्या सभांना उपस्थित राहणे बाबत सुचित आहे . 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

औरंगाबाद , ०५ /०१/ २०१६ . 
श्रीमती ए.ए . गोडसे , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ५ 

( एन . व्ही . आघाव ) , 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 

जिल्हा उपनिबंधक 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

सहकारी संस्था , औरंगाबाद 
श्रीमती ए.ए. गोडसे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७. २०१५ च्य संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

सहाय्यक निबंधक यांजकडून 
लातूर , ०४ मार्च, २०१६ . 

-: अधिसुचना: 
( व्ही . डी .डोंगरे ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 

क्र .जिदुविअ/बीड/ सनि/ सी - १/ दुधनोंदणी/ ११०५/ २०१६- सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), बीड यांचेकडुन असे अधिसूचीत करण्यात येते की , 
नियोजित गणेश महिला दुध व्यवसाईक सहकारी संस्था मर्या. साळुकवाडी 

ता . अंबाजोगाई जि . बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१८ 

१९६० ( १९६१ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 

नोंदविली असून तीचा नोंदणी क्रं . बीएचआर/ एजेआय / एजीआर/( ओ )। 
वाचा : महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 

२६६२/( डि )/२०१६ दिनांक १६/ ०३/ २०१६ असा आहे . सदरहु संस्थेचेवर्गीकरण 
अधिनियम १९६३ चे कलम १३ ( १)( सी ) व १४(४ )( एफ ) 

“ कृषी संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “( ब ) इतर कृषी संस्था ” आहे . 

बीड , १६ /०३/ २०१६ . 
-: अधिसुचना: 

( गोपालकृष्ण क . परदेशी ) 
___ क्र .जिउनि / प्रशा/ १२४ / २०१६/ कृ.उ.बा . स. औ/ प्रतिनिधी/ अधिसुचना, 

सहाय्यक निबंधक , 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , बीड . 
अधिनियम १९६३ कलम १३ अन्वये बाजारसमिती गठीत करण्याची तरतुद 
आहे . 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


-: अधिसुचनाः 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम १९६३ कलम १३( १ )( एफ ) अन्वये त्या जिल्हयाचा जिल्हा 
उपबिनंधक, सहकारी संस्था,किंवा त्याचा प्रतिनिधी हे सदर सदस्यापैकी 
असतील अशी तरतुद आहे . 

ज्याअर्थी कृषी उत्पन्न बाजार समिती औरंगाबाद ता . औरंगाबाद 
जि . औरंगाबाद या बाजार समितीच्या सदस्य मंडळाची निवड दिनांक 
१३ .०७. २०१५ रोजी झालेली असुन या कार्यालयाने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न 
खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे कलम १४( ४)( ए ) व 
कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) नियम १९६७ चे नियम ८३ 
मधील तरतुदी अन्वये निवडुन आलेल्या समिती सदस्यांची नावे दि . 
१६.०७.२०१५ रोजी प्रसिध्द केलेली आहेत . 

त्या अर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम १९६३ चे कलम १४( ४)( सी ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या 
अधिकारानुसार मी , एन . व्ही . आघाव , जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , 
औरंगाबाद या अधिसुचनेव्दारे , महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास 
व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १३(१)( एफ ), मधील तरतुदीनुसार 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , यांच्या वतीने कृषी उत्पन्न बाजार समिती 


क्र .जिदुविअ/ बीड / सनि / सी -१/ नोंदणी/ श्रीकृष्ण महीला दुध/ ११०६/ २०१६ , 
- सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), बीड यांचेकडुन असे अधिसूचीत 
करण्यात येते की , श्रीकृष्ण महीला दुध व्यवसाईक सहकारी संस्था मर्या. 
डोईफोडवाडी ता . जि . बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० (१९६१ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. (२४ ) ) कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदविली असून तीचा नोंदणी क्रं . बीएचआर/ बीएचआर / एजीआर/( ओ )/ 
२६६१/(डि )/ २०१६ दिनांक १६/०३/२०१६ असा आहे . सदरहु संस्थेचे वर्गीकरण 
" कृषी संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ ( ब ) इतर कृषी संस्था " आहे . 
बीड, १६ / ०३/ २०१६ . 


( गोपालकृष्ण क . परदेशी ) 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , बीड . 


२१ 


औरंगाबाद विभाग __ महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५ , शके १९३८ 

५५७ 
रद्द करीत आहे . सदरील आदेश आज दिनांक २९ / ०३/ २०१६ रोजी 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

माझ्या सही व शिक्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 

स्थळ : धर्माबाद 
आदेश 

दिनांक : २९ / ०३ / २०१६ . 
__ क्रं . ४२८ /कक्ष-२/ प्रशासन/ अपसायन/ नोंदणीरद्द/ २०१६ मी डी . जी . 
गायकवाड , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . धर्माबाद जि . नांदेड 

( डी . जी . गायकवाड ) 
मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० वे कलम २१ अन्वये 

सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था ता . धर्माबाद 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार विजय नगर मागासवर्गीय सहकारी संस्था , 
म . धर्माबाद जि . नांदेड क्रमांक NND/ PRD ( 1 ) 234/ 29 of/1979 
दिनांक २४/ ०७/ १९७९ या सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

२४ 
सदरील आदेश आज दिनांक २९ /०३/२०१६ रोजी माझ्या सही व 

सहाय्यक निबंधक यांजकडून 
शिक्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 

आदेश 
स्थळ : धर्माबाद 
दिनांक : २९ / ०३/ २०१६ . 

क्रं . ४४९ /कक्ष-२/प्रशासन/ अपसायन / नोंदणीरद्द/ २०१६ मी डी . जी . 

गायकवाड , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . धर्माबाद जि . नांदेड 
( डी . जी . गायकवाड ) 

मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० वे कलम २१ अन्वये 
सहाय्यक निबंधक , 

प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार साईबाबा स्वयरोजगार सेवा सहकारी 
सहकारी संस्था ता . धर्माबाद 

संस्था , म . धर्माबाद , ता . धर्माबाद , जि . नांदेड क्रमांक ND/ BLI / 

GNL/ S/676/07 दिनांक २३ / ०३/ २००७ या सहकारी संस्थेची नोंदणी 
२२ 

रद्द करीत आहे . सदरील आदेश आज दिनांक २९ / ०३/ २०१६ रोजी 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

माझ्या सही व शिक्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 
आदेश 

स्थळ : धर्माबाद 

दिनांक : २९ /०३/ २०१६. 
क्रं . ४३५/ कक्ष-२/ प्रशासन / अपसायन / नोंदणीरद्द / २०१६ मी डी . जी . 
गायकवाड, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . धर्माबाद जि . नांदेड 

( डी . जी . गायकवाड ) 

सहाय्यक निबंधक , 
मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० वे कलम २१ अन्वये 

सहकारी संस्था ता . धर्माबाद 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार महेबुविया सहकारी गृहनिर्माण सहकारी 
म . धर्माबाद जि . नांदेड क्रमांक NND/ BLI/ HSG/TD1206/ 84 
दिनांक २३/ ०१ / १९८४ या सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 
सदरील आदेश आज दिनांक २९ / ०३/ २०१६ रोजी माझ्या सही व 

सहाय्यक निबंधक यांजकडून 
शिक्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 

आदेश 
स्थळ : धर्माबाद 
दिनांक : २९ / ०३/ २०१६ . 

क्रं . ४१४/ कक्ष -२/ प्रशासन / अपसायन / नोंदणीरद्द / २०१६ मी डी . जी . 

गायकवाड , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . धर्माबाद जि . नांदेड 
( डी . जी . गायकवाड ) 

मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० वे कलम २१ अन्वये 
सहाय्यक निबंधक , 

प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार बॅकवर्ड क्लास सहकारी गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था ता . धर्माबाद 

संस्था , म . बेल्लुर , ता . धर्माबाद जि . नांदेड क्रमांक NND/ HSG / 

357/1970 दिनांक २८ /०८ / १९७० या सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द 
२३ 

करीत आहे . सदरील आदेश आज दिनांक २९ / ०३/ २०१६ रोजी माझ्या 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

सही व शिक्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 

स्थळ : धर्माबाद 
आदेश 

दिनांक : २९ / ०३/ २०१६ . 
क्रं . ४४२/ कक्ष- २ / प्रशासन / अपसायन / नोंदणीरद्द / २०१६ मी डी . जी . 

( डी . जी . गायकवाड ) 
गायकवाड, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . धर्माबाद जि . नांदेड 

सहाय्यक निबंधक , 
मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० वे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सोमेश्वर स्वयरोजगार सेवा सहकारी 

सहकारी संस्था ता . धर्माबाद 
संस्था , म . करखेली ता . धर्माबाद जि . नांदेड क्रमांक ND/DMD/ 
GNL/S /15/2010 दिनांक २४/०५/ २०१० या सहकारी संस्थेची नोंदणी 


२५ 


५५८ 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५ , शके १९३८ 

आदेश 


२६ 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


आदेश 


क्रं . ४२१ / कक्ष- २/प्रशासन / अपसायन/ नोंदणीरद्द / २०१६ मी डी . जी . 
गायकवाड , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . धर्माबाद जि . नांदेड 
मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० वे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था , 
म . जारीकोट ता . धर्माबाद जि . नांदेड क्रमांक NND / BLI/ HSG/ 
TO/110/85 दिनांक २३ / ०७/ १९८५ या सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . सदरील आदेश आज दिनांक २९ / ०३/ २०१६ रोजी माझ्या 
सही व शिक्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 


स्थळ : धर्माबाद 
दिनांक : २९ / ०३/ २०१६ . 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा) / १०९५/ २०१६ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री . एम. सी . नेपते , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, चाकूर यांच्या दिनांक १४.३. २०१६ ते १९ .३. २०१६ 
पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १२.३. २०१६ व 
१३ .३.२०१६ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १२. ३ . २०१६ 
रोजीचे लोक न्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतर पासून ते दिनांक २१.३.२०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 

श्री . एम . सी . नेपते , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . एम . सी . नेपते , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, चाकूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . एम . सी . नेपते , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१५ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 
लातूर , ११ मार्च, २०१६ . 

( व्ही . डी . डोंगरे ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


( डी . जी . गायकवाड ) 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ता . धर्माबाद 


२७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१ .७. २०१५. 

२) श्री . एम. सी . नेपते , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, चाकूर 
यांची दिनांक १४.३.२०१६ ते १९ .३.२०१६ पर्यंतची ( ०६) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


२८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचा :- १. पोलीटीकल अँड सहीसेस शासन निर्णय क्र . पी . १३/ दोन. बी / दिनांक ६/ ८ /१९५८ . 
२ . सामान्य प्रशासन विभाग , अधिसुचना क्र .पीएचडी/ १०८२/ २१०० / ए/ एकोणतीस ,दि . २९ / ६/ १९८२ . 

अधिसुचना 


क्र .२०१६ / सा .प्र ./ संकिर्ण/सिआर/ ३,- संदर्भीय शासन निर्णयाद्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे ,जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद 
सन २०१६ या वर्षा करिता उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये खाली दर्शविलेल्या दिवशी स्थानिक सुट्टया जाहिर करीत आहे . 
अ . क्र . ।- सणाचे नांव 

तारीख 

वार 
हजरत ख्वाजा शमशोद्दिन गाजी रहे ऊरुस , उस्मानाबाद २५ /०४/ २०१६ 

सोमवार 
महालक्ष्मी/ गौरी पुजन 

०९ / ९ / २०१६ 

शुक्रवार 
नरक चतुर्दशी 

२९ / १० / २०१६ 

शनिवार 


उपरोक्त स्थानिक सुट्टया उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यालये, नगर पालिका, स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांची कार्यालये तसेच कोषागार व उपकोषागार कार्यालये व इतर शिक्षण संस्था यांना लागु राहतील . 

हा आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांना व केंद्र शासनाची कार्यालये आणि बँकांना लागु होणार नाही . 
उस्मानाबाद, 

दुर्वाचनिय , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५, शके १९३८ 

५५९ 
२९ 

३१ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक २१ .७. २०१५ . 
२) श्री . एम . एस . बोराळे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक 
स्तर , निलंगा यांची दिनांक १५.३. २०१६ ते १९.३.२०१६ पर्यंतची ( ०५ ) 

२१. ७.२०१५. 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

२) श्री . एस. सी . पठारे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा स्तर , लातूर यांची दि . २१.३. २०१६ ते २३ .३.२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
आदेश 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ११४५/ २०१६ - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
लातूर हे श्री . एम . एस . बोराळे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

आदेश 
निलंगा यांची दिनांक १५. ३.२०१६ ते १९ .३. २०१६ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसाची 

क्र . काव्यवि ( प्रशा )/ १२२२ / २०१६, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २० . ३. २०१६ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या 

श्री . एस. सी .पठारे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , लातूर 
सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १४. ३.२०१६ 

यांची दि . २१.३ .२०१६ ते २३. ३. २०१६ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २१ .३ .२०१६ रोजीचे कार्यालयीन 

, रजेच्या पुढे दिनांक २४. ३.२०१६ , २५.३. २०१६ , २६ .३. २०१६ व २७.३. २०१६ 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 

रोजी अनुक्रमे धुलीवंदन , गुडफ्रायडे, चौथा शनिवार व रविवार निमित्त 
आहे . 

असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील 
श्री . एम . एस . बोराळे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . एस . सी . पठारे , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
श्री . एम . एस . बोराळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

पदावर नेमण्यात येईल . 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . एस . सी . पठारे , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३ रे 

सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
श्री . एम .एस . बोराळे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 

तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७. २०१५ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 

श्री . एस. सी .पठारे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
लातूर , १६ मार्च, २०१६ . 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७. २०१५ च्या संदर्भीय 

आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 
( व्ही . डी . डोंगरे ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . लातूर, २१ मार्च, २०१६. 


( एस . डी . जगमलानी ) 


प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 


३२ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


३० 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . सनिअ/ ३७३ /प्रशासन/ बीएचआर/ एजेआय / जीएनएल / ओ/ ५९५ / 
१६. – सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , अंबाजोगाई ता. अंबाजोगाई, 
जिल्हा बीड , या पत्राद्वारे अधिसूचीत करीत आहेत की , विद्युत प्रकाश 
आय. टी . आय . अप्रैटीस सुशीक्षीत बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था लि . अंबाजोगाई 
ता . अंबाजोगाई ,जिल्हा बीड, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . उक्त नियमाचे 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६० चे नियम 
१०( १) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था आहे . 
अंबाजोगाई , २९ / ०३/ २०१६ . 

( एस . आर. परदेशी ) 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबाजोगाई . 


__ पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक 
२१ .७.२०१५ . 

२ ) श्री . बी . व्ही . बारवकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , निलंगा यांची दि . २१.३. २०१६ ते २३.३. २०१६ पर्यंतची (०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


क्र . काव्यवि(प्रशा)/ १२०१/ २०१६, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हे श्री . बी .व्ही . बारवकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, निलंगा यांची दि . २१. ३.२०१६ ते २३.३.२०१६ 


५६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


श्रीमती ए.ए. गोडसे , हया रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २० .३. २०१६ 
रोजी रविवार आणि रजेच्या पुढे दिनांक २४ .३. २०१६, २५ .३.२०१६ , २६.३.२०१६ 
व २७. ३. २०१६ रोजी अनुक्रमे धुलीवंदन , गुडफ्रायडे, चौथा शनिवार व 
रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच 
त्यांना दिनांक १९.३ .२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२८.३ .२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्रीमती ए. ए. गोडसे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ . ७. २०१५ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


लातूर , १९ मार्च, २०१६ . 


श्री . बी . व्ही . बारवकर , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


( एस. डी . जगमलानी ) 
प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


प्रा 


श्री . बी . व्ही . बारवकर , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . बी .व्ही . बारवकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१५ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


३४ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


लातूर, १९ मार्च, २०१६ . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक 
२१ .७. २०१५ . 


( एस . डी . जगमलानी ) 


प्र. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


२) श्री . आर . व्ही . कोकरे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
लातूर यांची दि . २१.३. २०१६ ते २३.३. २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


३३ 


प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक 
२१. ७. २०१५ . 


२ ) श्रीमती ए .ए गोडसे, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, लातूर यांची दि . २१ .३.२०१६ ते २३.३.२०१६ पर्यंतची (०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ १२०३/ २०१६, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . आर. व्ही . कोकरे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर यांची 
दि . २१ . ३.२०१६ ते २३.३ .२०१६ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक २४ .३ .२०१६ , २५.३ .२०१६ , २६. ३.२०१६ व २७.३. २०१६ 
रोजी अनुक्रमे धुलीवंदन , गुडफ्रायडे, चौथा शनिवार व रविवार निमित्त 
असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . आर.व्ही . कोकरे, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


आदेश 


श्री . आर. व्ही . कोकरे, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


क्र . काव्यवि(प्रशा)/ १२०२ / २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्रीमती ए. ए गोडसे , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांची दि . २१.३.२०१६ ते २३ .३ . २०१६ 
पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २४ . ३. २०१६ , 
२५.३ .२०१६, २६ .३. २०१६ व २७.३. २०१६ रोजी अनुक्रमे धुलीवंदन , गुडफ्रायडे, 
चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १९ . ३. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २८ .३.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . आर. व्ही . कोकरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७. २०१५ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


लातूर , १९ मार्च, २०१६ . 


( एस . डी . जगमलानी ) 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


श्रीमती ए. ए. गोडसे , हया रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


3५ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५, शके १९३८ 

५६१ 
लातूर यांची दि . २१ .३.२०१६ ते २३ .३.२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 
प्रमुख जिल्हाॐन्यायाधीश यांजकडून 

अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २० .३ . २०१६ रोजी रविवार आणि रजेच्या 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक पुढे दिनांक २४ .३. २०१६ , २५.३. २०१६, २६. ३.२०१६ व २७.३.२०१६ रोजी 
२१. ७. २०१५ . 

अनुक्रमे धुलीवंदन , गुडफ्रायडे, चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 
२) श्री . आर . व्ही . जटाळे , जिल्हा न्यायाधीश- १ , उदगीर यांची सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १९ .३.२०१६ 
दि . २१.३.२०१६ ते २३.३. २०१६ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २८ .३.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

श्रीमती एस . एम .शिंदे, हया रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल. 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
आदेश 

श्रीमती एस. एम.शिंदे, हया रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 
क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ११७४/ २०१६, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 

नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लातूर या 
श्री . आर. व्ही . जटाळे , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
उदगीर यांची दि . २१ .३.२०१६ ते २३.३. २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 

श्रीमती एस . एम .शिंदे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २० . ३. २०१६ रोजी रविवार आणि रजेच्या 
पुढे दिनांक २४. ३.२०१६, २५.३. २०१६ , २६ .३.२०१६ व २७.३. २०१६ रोजी 

न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७.२०१५ च्या 

संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
अनुक्रमे धुलीवंदन , गुडफ्रायडे , चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १९ .३.२०१६ 

लातूर , १७ मार्च, २०१६ . 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासन ते दिनांक २८. ३.२०१६ रोजीचेकार्यालयीन 

( व्ही .डी . डोंगरे) 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 


आहे . 


___ श्री . आर . व्ही . जटाळे , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


की 


. . 


श्री . आर. व्ही . जटाळे, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उदगीर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . आर . व्ही . जटाळे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१५ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 
लातूर , १७ मार्च, २०१६ . 

( व्ही . डी . डोंगरे ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


३७ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक 
२१ .७.२०१५ . 

२) श्री . पी . के . शर्मा , जिल्हा न्यायाधीश-३ , लातूर यांची दि . 
२१.३ . २०१६ ते २३.३. २०१६ पर्यंतची (०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ११७२/ २०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . पी . के . शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर 
यांची दि . २१.३. २०१६ ते २३ .३. २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक २० .३. २०१६ रोजी रविवार आणि रजेच्या पुढे दिनांक 
२४ . ३. २०१६, २५.३. २०१६ , २६.३.२०१६ व २७.३. २०१६ रोजी अनुक्रमे धुलीवंदन , 
गुडफ्रायडे , चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १९ .३. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २८.३.२०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री . पी .के . शर्मा, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . पी.के . शर्मा , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक 
२१. ७. २०१५ . 

२ ) श्रीमती एस . एम .शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश-२ , लातूर यांची 
दि . २१. ३.२०१६ ते २३ . ३.२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि(प्रशा)/ ११७३/ २०१६ , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्रीमती एस .एम .शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


३९ 


३८ 


५६२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५, शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
श्री . पी . के . शर्मा, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
ठेवण्यांत येईल . 

पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक २१ .७. २०१५ . 
लातूर , १७ मार्च, २०१६ . 

२ ) श्री . एच. ए. मुल्ला , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांची दि . 
( व्ही . डी . डोंगरे ) 

२१.३ . २०१६ ते २३.३. २०१६ पर्यंतची (०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 

करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ११७०/ २०१६ , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक श्री . एच.ए. मुल्ला,न्यायदंडाधिकारी लातूर यांची दि . २१. ३. २०१६ ते २३ .३.२०१६ 
२१ . ७ . २०१५. 

पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २०. ३. २०१६ 

रोजी रविवार आणि रजेच्या पुढे दिनांक २४.३.२०१६ , २५.३. २०१६ , २६.३.२०१६ 
२ ) श्री . एस. एम. यल्लटी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , लातूर 

व २७.३ .२०१६ रोजी अनुक्रमे धुलीवंदन , गुडफ्रायडे, चौथा शनिवार व 
यांची दि . २१.३. २०१६ ते २३. ३.२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा 

रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

त्यांना दिनांक १९ .३ .२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

२८ .३.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
आदेश 

श्री . एच.ए. मुल्ला , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ ११७१ / २०१६, - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
श्री . एस . एम . यल्लटी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व सहाय्यक सत्र 

श्री . एच .ए . मुल्ला, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
न्यायाधीश , लातूर यांची दि . २१.३. २०१६ ते २३.३. २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २० .३. २०१६ रोजी रविवार चालू ठेवण्यात येईल . 
आणि रजेच्या पुढे दिनांक २४ . ३. २०१६ , २५.३.२०१६, २६.३. २०१६ व 

__ श्री . एच.ए . मुल्ला , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
२७.३.२०१६ रोजी अनुक्रमे धुलीवंदन, गुडफ्रायडे, चौथा शनिवार व रविवार 

न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७.२०१५ च्या 
निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 

संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 
दिनांक २० . ३. २०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २८ . ३.२०१६ 

लातूर , १७ मार्च, २०१६ . 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

__ ( व्ही . डी . डोंगरे ) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
श्री . एस. एम . यल्लटी , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

४० 
श्री . एस . एम . यल्लटी , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
नियुक्ती तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, लातूर या पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक २१. ७.२०१५ . 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

२) श्रीमती एस .एम . कनकदंडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

स्तर , लातूर यांची दि . २१.३.२०१६ ते २३.३.२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 
श्री . एस . एम . यल्लटी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१५ च्या 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
लातूर , १७ मार्च, २०१६ . 

आदेश 
( व्ही . डी . डोंगरे ) क्र .काव्यवि( प्रशा)/ ११६९/ २०१६ , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर श्रीमती एस . एम . कनकदंडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी लातूर यांची दि . २१. ३.२०१६ ते २३.३.२०१६ 
पर्यंतची (०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २०. ३.२०१६ 
रोजी रविवार आणि रजेच्या पुढे दिनांक २४.३. २०१६, २५.३.२०१६, २६. ३.२०१६ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५ , शके १९३८ 

५६३ 
व २७.३.२०१६ रोजी अनुक्रमे धुलीवंदन , गुडफ्रायडे, चौथा शनिवार व 

श्री . एस . टी . शिंदे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७.२०१५ च्या 
त्यांना दिनांक १९. ३.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 
२८.३.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 

लातूर , १७ मार्च, २०१६ . 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

( व्ही . डी . डोंगरे ) 
श्रीमती एस. एम . कनकदंडे, हया रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


४२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्रीमती एस . एम . कनकदंडे, हया रजेवरून परत न आल्यास 
त्यांची नियुक्ती ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 


__ पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक 
२१. ७. २०१५. 


श्रीमती एस .एम . कनकदंडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७.२०१५ 
च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


२) श्रीमती जे . पी . सरपाते , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
औसा यांची दि . २१.३ .२०१६ ते २३.३ .२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


लातूर , १७ मार्च, २०१६ . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ),जिल्हा न्यायालय ,लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


( व्ही . डी . डोंगरे ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 


आदेश 


४१ 


क्र . काव्यवि(प्रशा)/ ११६७/ २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
श्रीमती जे . पी . सरपाते , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, औसा यांची दि . २१ .३. २०१६ ते २३. ३. २०१६ 
पर्यंतची (०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २०.३. २०१६ 
रोजी रविवार आणि रजेच्या पुढे दिनांक २४.३. २०१६, २५.३.२०१६, २६. ३.२०१६ 
व २७.३. २०१६ रोजी अनुक्रमे धुलीवंदन , गुडफ्रायडे, चौथा शनिवार व 
रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच 
त्यांना दिनांक १९ . ३. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२८ .३.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्रीमती जे. पी . सरपाते , हया रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक २१. ७. २०१५ . 

२ ) श्री . एस . टी . शिंदे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर 
यांची दि . २१ .३.२०१६ ते २३ .३.२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र .काव्यवि( प्रशा)/ ११६८ / २०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एस . टी . शिंदे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, रेणापूर यांची दि . २१.३.२०१६ ते २३ .३.२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २४ .३. २०१६ , २५ .३. २०१६ , 
२६ .३.२०१६ व २७.३.२०१६ रोजी अनुक्रमे धुलीवंदन , गुडफ्रायडे, चौथा 
शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २० .३.२०१६ पासून ते दिनांक २८ .३.२०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

श्री . एस .टी . शिंदे, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

__ श्री . एस . टी . शिंदे , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, 
रेणापूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती जे . पी . सरपाते , हया रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, औसा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात 
येईल . 


श्रीमती जे . पी . सरपाते , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१५ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


लातूर , १७ मार्च, २०१६ . 


( व्ही . डी . डोंगरे ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 


याय 


५६४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
४३ 

रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ४.४ .२०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक २१.७. २०१५ . 

श्री . एस . जी . देशमुख , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
२) श्री . व्ही . जे . डोंगरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
यांची दि . २८ . ३.२०१६ ते ३० . ३. २०१६ पर्यंतची (०३) दिवसाची अर्जित रजा 

श्री . एस . जी . देशमुख , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, उदगीर या 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

श्री . एस . जी . देशमुख, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
आदेश 

न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७. २०१५ च्या 
क्र . काव्यवि(प्रशा)/ ११६६/ २०१६ , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 

संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 
श्री . व्ही . जे . डोंगरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, रेणापूर यांची दि . २८ .३.२०१६ ते ३०.३.२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) 

लातूर , १७ मार्च, २०१६. 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २७. ३.२०१६ 

( व्ही . डी . डोंगरे ) 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३१.३ . २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

४५ 
श्री . व्ही . जे . डोंगरे , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१ . ७. २०१५ . 

२) श्री . एम . एम . गादिया , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्री . व्ही . जे . डोंगरे , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

औसा यांची दि . २८. ३. २०१६ ते ३० .३.२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , रेणापूर 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचाविनंती अर्ज . 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
श्री . व्ही . जे . डोंगरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७. २०१५ च्या 

आदेश 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 

क्र .काव्यवि( प्रशा)/ १२३०/ २०१६ , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
लातूर , १७ मार्च, २०१६. 

श्री . एम . एम . गादिया , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
( व्ही . डी . डोंगरे ) न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, औसा यांची दि . २८.३ .२०१६ ते ३० .३.२०१६ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २४. ३.२०१६ , 

२५ .३.२०१६, २६ .३.२०१६ व २७.३.२०१६ रोजी अनुक्रमे धुलीवंदन , गुडफ्रायडे, 
४४ 

चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत 

आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २३.३.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पासून ते दिनांक २८. ३. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दिनांक २१.७.२०१५ . 

मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
२) श्री . एस. जी . देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश -२, उदगीर यांची दि . 

श्री . एम .एम . गादिया , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
३१.३ . २०१६ ते २.४. २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

श्री . एम . एम . गादिया , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , औसा 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
आदेश 

श्री . एम . एम . गादिया , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
क्र . काव्यवि ( प्रशा)/११६५ / २०१६ , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 

न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७. २०१५ च्या 
श्री . एस. जी . देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , 

संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 
उदगीर यांची दि . ३१.३. २०१६ ते २.४ .२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 

लातूर , २२ मार्च, २०१६ . 
अर्जित रजा, रजेच्या पुढेदिनांक ३.४. २०१६ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या 

( व्ही . डी . डोंगरे ) 
सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ३०. ३.२०१६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 


५६५ 


४८ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५, शके १९३८ 
४६ 

__ श्री . एस . एस . गोरवाडे, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
पहा :-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१. ७.२०१५. 

___ श्री . एस . एस . गोरवाडे, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
२) श्री . आर . एस . कानडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , औसा 

३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
यांची दि . २८ .३.२०१६ ते ३०.३. २०१६ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा 

निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

श्री . एस . एस . गोरवाडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१५ च्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 
आदेश 

लातूर , २३ मार्च, २०१६ . 
क्र . काव्यवि ( प्रशा )/ १२३१/ २०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे श्री . 

( व्ही . डी . डोंगरे ) 
आर . एस . कानडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
प्रथम वर्ग , औसा यांची दि . २८ .३.२०१६ ते ३० .३.२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २४ .३.२०१६, २५.३.२०१६ , 
२६ .३.२०१६ व २७.३.२०१६ रोजी अनुक्रमे धुलीवंदन , गुडफ्रायडे, चौथा 
शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २३ .३. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 
पासून ते दिनांक २८ .३.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 

वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र .जिविशा/ जा / का . व. सु / 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

३७ ( १ ) ३/ २०१६- ११६९ , दि . २८ / ०३/ २०१६ . 
___ श्री . आर. एस . कानडे, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

आदेश 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

क्र . २०१६ / आरबी - डेस्क - १ / पोल - १ / कावि- १५१८४ :- ज्या अर्थी माझ्या 
श्री . आर. एस . कानडे, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , औसा या 

विद्युत भारनियमन सुरु असल्याने जिल्हयातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

होत आहे . तसेच जिल्हयात पाणी टंचाई मोठ्या प्रमाणात असल्याने विविध 
श्री . आर.एस . कानडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा राजकीय पक्ष व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चे 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ . ७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे निदर्शने , रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची 
ठेवण्यांत येईल . 

शक्यता नाकारता येत नाही . 
लातूर , २२ मार्च, २०१६ . 

सराफा असोसिएशनच्या वतीने एक्साईज डयुटी वाढविण्याच्या निषेधार्थ 
( व्ही . डी . डोंगरे ) बंद पाळण्यात येत आहे . तसेच विविध प्रकारचे आंदोलन करण्यात येणार 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 

आहेत, वरील पार्श्वभुमी लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी 
व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुंबई 

पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३) लागू करणे आवश्यक आहे . 
४७ 

त्या अर्थी मी , आर. टी . इतवारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन 
पहा :-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१. ७. २०१५ . याद्वारे पाच ( ५ ) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा , मिरवणूका 

२) श्री . एस . एस . गोरवाडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ मोर्चा काढण्यास मनाई करीत आहे . 
स्तर , निलंगा यांची दि . २८ .३.२०१६ ते ३१.३. २०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची 

हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

होणार नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व 
३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा रजेच्या 

उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना , अंबड , परतूर , भोकरदन यांनी 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका , सभा, मोर्चा यांना लागू होणार 
आदेश 

नाही. 
क्र . काव्यवि( प्रशा)/ १२५८ / २०१६, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे श्री . हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक २९ / ०३/ २०१६ चे ०६ .०० 
एस .एस . गोरवाडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी वाजेपासून ते दिनांक १२/०४/ २०१६ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
प्रथम वर्ग , निलंगा यांची दि . २८ .३.२०१६ ते ३१.३ . २०१६ पर्यंतची ( ०४ ) 

हा आदेश आज दिनांक २९/ ०३/ २०१६ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २४ .३ .२०१६, २५ .३. २०१६ , 

देण्यात आला आहे. 
२६.३.२०१६ व २७.३.२०१६ रोजी अनुक्रमे धुलीवंदन , गुडफ्रायडे, चौथा 

जालना , २९ मार्च, २०१६ . 
शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्ट्यांचे लाभासह मंजूर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २३.३ .२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 

( आर . टी . इतवारे ) 
पासून ते दिनांक १.४.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


५६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५, शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


४९ 


५० 


DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 


( NO. B-2/21 OF 2016 ) 


READ :- Application dated 28 /03 /2016 Submitted 
___ by Shri H. C . Parmar, Civil Judge (JD ) & JMFC , 

Ambad for grant of commuted leave and order passed 
on it . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र .जिविशा/ जा / का .व. सु / 
२०१६-, ११६९ दि . २८ / ०३/ २०१६ . 

आदेश 
क्र . २०१६/ आरबी - डेस्क -१ /पोल-१ / कावि- १५१८५ , - ज्या अर्थी माझ्या 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात 
विद्युत भारनियमन सुरु असल्याने जिल्हयातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त 
होत आहे . तसेच जिल्हयात पाणी टंचाई मोठ्या प्रमाणात असल्याने विविध 
राजकीय व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चेनिदर्शने , 
रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 
___ सराफा असोसिएशनच्या वतीने एक्साईज डयुटी वाढविण्याच्या निषेधार्थ 
बंद पाळण्यात येत आहे . तसेच विविध प्रकारचे आंदोलन करण्यात येणार 
आहेत , वरील पार्श्वभुमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही , त्या अर्थी मी , आर. टी . इतवारे , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ 
( १ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालील निर्देश देत आहे . 
शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती 
सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 

अ . शस्त्रे , लाठ्या , सोटे , बंदुके , तलवारी, भाले , चाकू , व इतर 
शरीरास इजा अथवा अपाय करण्याऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

ब . तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हताळता येतील अशी घातक 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही. 

क . दगड किंवा इतर उपकरणेकिंवा ( Means of Cousting) प्रवर्तक 
शस्त्रे गोळा करून ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 

ड. व्यक्तींच्याकिंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने असभ्यतेने 
भाषण म्हणणार नाही , वाद्य वाजविणारे नाही , गाणे म्हणणार नाही . 


No ./Estt./ 2005 / of 2016 . :-- The Principal District 
& Sessions Judge , Jalna is pleased to grant commuted 
leave for (02) days w. e.f. 22/ 03 / 2016 to 23 / 03/ 2016 
with benefit of availment of suffixingholidays falling on 
24/ 03 /16 to 27/ 03 /16 with permissionto leave the 
headquarters to Shri H . C . Parmar Civil Judge (J . D . ) 
& J. M .F . C ., Ambad . 


On return from the said leave Shri H . C . Parmar is 
reposted as Civil Judge ( J. D .) & JMFC , Ambad . 


No locum tenens is necessary . 


Certified under note 2 below M .C . S (Pay ) Rule 39 
that, Shri H . C . Parmar, would have continued to 
officiate as Civil Judge ( J.D .) & JMFC , Ambad had 
he not proceed on leave for the above period . 


इ . व्यक्तीचे किंवा शवाचेकिंवात्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही . 


In his absence the charge of his Court alongwith 
the charge of Jt. Civil Judge ( J. D .) & J.M . F.C ., Ambad 
and 2ndJt. Civil Judge (J. D .) & J.M .FC ., Ambad w .e.f. 
22/ 03 /16 to 28 /03/16 was kept with ShriA. D . Tidke, 
Civil Judge (J.D .) & J.M .F.C .,Ghansawangiin addition 
to his own duties . 


फ . आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 
सभ्यताकिंवानितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे, घोषणा पत्रे किंवा 
कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 

हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक २९ /०३/ २०१६ चे ०६ .०० 
वाजेपासून ते दिनांक १२/ ०४/ २०१६ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक २९ / ०३/ २०१६ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे. 


Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 


JALNA, 29 / 3 / 2016 


जालना , २९ मार्च, २०१६ . 


( Smt S .S . Kosamkar ) 
Principal District & Sessions 

Judge,Jalna 


( आर . टी . इतवारे ) 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २६ मे २०१६ : जेष्ठ ५ , शके १९३८ 

५६७ 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 

____ मंगळवार , दिनांक २४ मे २०१६ : जेष्ठ ३ , शके १९३८ । 


५१ 


५२ 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक२०११/ नपाप्र / कार्यासन - १/सिआर१९६ महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम , २०१० चे 
नियम ( ६ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद या प्रगटनाव्दारे असे जाहीर करतो की , उस्मानाबाद 
जिल्यातील तुळजापूर नगरपरिषदेच्या दिनांक . १६ - ०४ - २०१६ च्या 
विशेष सभेमध्ये नगरपरिषदेच्या नावासमोर दर्शविलेला उमेदवार नामनिर्देशित 
करण्यात आला आहे . 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून 

अधिसुचना 
क्रमांक२०११/ नपाप्र /कार्या- १/सिआर- १८८ महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- क 
( ४ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी डॉ . प्रशांत 
नारनवरे , जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद या अधिसुचनेव्दारे असे जाहिर 
करतो, की , उस्मानाबाद जिल्यातील तुळजापूर नगरपरिषदेच्या दिनांक १६ 
०५ - २०१६ रोजी आयोजित विशेष सभेमध्ये उपाध्यक्ष पदासाठी झालेल्या 
निवडणूकीत खाली नमूद उमेदवाराची निवडकरण्यात आली आहे . 


अ. क्र . नगरपरिषदेचे नांव नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांचे नांव 
| १. तुळजापुर श्री . शहाजी रंगनाथराव जाधव 


अ .क्र . | नगरपरिषदेचे नांव | उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांचे नांव 
१ . तुळजापुर श्री . शिंदे बाळासाहेब विश्वनाथराव 


ठिकाण : - उस्मानाबाद 
दिनांक ०९- ०५ -२०१६ 


ठिकाण :- उस्मानाबाद 
दिनांक : - १८ -०५- २०१६ 


( डॉ . प्रशांत नारनवरे ) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद . 


( डॉ . प्रशांत नारनवरे ) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद . 


- प्रकाशक,सुबक वसंपादक व्यवस्था की संसदीय मानवी वाले कारकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


